जलस्वराज्य-२ कार्यक्रम 

भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेकडील 
राज्यस्तरीय पाणी गुणवत्ता तपासणी 
प्रयोगशाळा बांधकामास प्रशासकीय 
मान्यता देणेबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः जस्वप्र-०४१७/प्र.क्र.१२१/पापु-११ 
गोकुळदास तेजपाल रूग्णालय संकुल इमारत, ७ वा मजला, 
लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई- ०१ 
तारीख: ११ सप्टेंबर, २०१९ 


वाचा 
१) शासन निर्णय क्रमांकः जस्वप्र-१२१३/प्र.क्र.२००/पापु-११, दि. ०४.०१.२०१४ 
२) शासन निर्णय क्रमांकः जस्वप्र०११४/प्र.क्र.२०/पापु-११, दि.१३.०६.२०१४ 
३) शासन निर्णय क्रमांकः जस्वप्र-१२१४/प्र.क्र.२५६/पापु-११, दि.०३.०३.२०१६ 
४) शासन परिपत्रक क्रमांकः जस्वप्र-०७१४/प्र.क्र.६२(३)/पापु-११, दि.१.०८.२०१४ 
५) संचालक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा यांचे पत्र क्र. भुसवियं/पाणी 
गुणवत्ता/प्रयोग/राज्य प्र.शा./३९७/१९, दि. २०.०८.२०१९ 


प्रस्तावना 
राज्यातील ग्रामीण पाणी पुरवठा योजनेतील पिण्याच्या पाण्याच्या स्रोताची रासायनिक व 


जैविक गुणवत्ता तपासणीची जबाबदारी पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाच्या अधिपत्याखालील भूजल 


सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेस देण्या आली आहे. या अंतर्गत भूजल सर्वेक्षण आणि विकास 


यंत्रणेअंतर्गत राज्यात १४८ उपविभागीय, २८ जिल्हा स्तरीय व ६ विभागीय प्रयोगशाळा कार्यरत आहेत. 


केंद्र शासनाच्या पाणी गुणवत्ता परीक्षणाच्या धोरणानुसार या सर्व प्रयोगशाळांकरिता संदर्भ प्रयोगशाळा 


म्हणून राज्यस्तरीय पाणी गुणवत्ता तपासणी प्रयोगशाळा स्थापन करण्याबाबत सुचित करण्यात आले 


आहे व राज्यस्तरीय पाणी गुणवत्ता तपासणी प्रयोगशाळा स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. 


या अनुषंगाने राज्यस्तरीय पाणी गुणवत्ता तपासणी प्रयोगशाळा स्थापन करण्यासाठी 


प्रयोगशाळा इमारत व इतर अनुषंगिक बांधकामे इत्यादी बाबींना मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या 


विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः जस्वप्र-०४१७/प्र.क्र.१२१/पापु-११, दि. ११ सप्टेंबर, 2098 


शासन निर्णय 
राज्यस्तरीय पाणी गुणवत्ता तपासणी प्रयोगशाळा पुणे येथे स्थापन करण्याच्या अनुषंगाने 


संचालक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा यांनी सादर केलेल्या व मुख्य अभियंता, महाराष्ट्र जीवन 
प्राधिकरण, पुणे यांनी तांत्रिक मान्यता प्रदान केलेल्या प्रस्तावातील प्रयोगशाळा इमारत बांधकामाच्या 
रक्‍कम रु.८५०.२५ लक्ष रकमेपैकी खालील Recapitulation Sheet मध्ये नमूद रू.७७९.८२ लक्ष 


इतक्या ढोबळ किंमतीचे अंदाजपत्रकीय खर्चास तसेच सदरचे बांधकाम महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण 
यांचेकडून करून घेण्यास या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


PROPOSED CONSTRUCTION OF STATE LEVEL WATER TESTING LAB & WATER 
KNOWLEDGE CENTER- AT WADGAON,TAL-HAWELI,DIST-PUNE. 


RECAPITULATION SHEET 


5.०. | No. | Particulars २ााऑओा Amount (in Rs.) 
a बंडी CIVIL WORK OF MAIN BUILDING 4,13,99,382.32 


PARKING SHEDS | 


7 


PARKING SHEDS 8,00,000.00 
ELECTRICAL INCLUDING LIFTS 84,07,536.49 


__2__ 
शिक जल 
__4__ 
ee 
ee Deel 
___7__ 
__8__ 
___9__ 
ES; = 
| at 
| az 
| 3 
14.) 
(८८ > 1. 2d 
विळा. क 


GROSS COST / TOTAL COST OF WORK 


०२. सदर कामासाठी लागणारा निधी जलस्वराज्य - २ कार्यक्रमांतर्गत “पाणी गुणवत्ता तपासणी 


प्रयोगशाळांचे बळकटीकरण” या घटकअंतर्गत मंजूर करण्यात येत आहे. सदर निधी 


लेखाशीर्ष २२१५ ९३०७ या शीर्षाअंतर्गत मंजूर असलेल्या अर्थसंकल्पीय तरतूदीमधून उपलब्ध केला 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः जस्वप्र-०४१७/प्र.क्र.१२१/पापु-११, दि. ११ सप्टेंबर, २०१९ 


जाईल. याबाबत जलस्वराज्य-२ कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीसंदर्भात उप सचिव तथा प्रकल्प 


संचालक (सु.स.प्र.व्य.कक्ष) यांचे रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, मुंबई येथील स्वीय प्रपंजी खाते (PLA) क्र. 


६१८४३५००१० मधील जमा रकमेमधून सदर निधी संचालक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा 


यांना उपलब्ध करण्यात येईल. संचालक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा यांचे मार्फत हा निधी 


मागणी नुसार महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण यांना वितरीत करणेत येईल. 


०३. या कामावरील खर्च सादर करण्यात आलेल्या प्रस्तावातील अंदाजपत्रकीय किंमतीच्या मर्यादेत 


ठेवण्यात यावा. सदर कामावर प्रशासकीय मान्यतेपेक्षा जास्त खर्च होणार नाही याची जबाबदारी 


संचालक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा यांची राहील. प्रस्तावित बांधकाम कार्यादेश निर्गमित 


केल्यापासून १८ महिन्यात पूर्ण करण्यात यावे. बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर इमारत संचालक, भूजल 


सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा यांना हस्तांतरीत करण्यात यावी. बांधकामाच्या प्रगती बाबतचा अहवाल 


नियमितपणे शासनास सादर करण्यात यावा. 


०४. सदर मान्यता शासन निर्णय क्रमांक जस्वप्र -०११४/प्र. क्र. २०/ पापु - ११, दि.१३ जून, २०१४ 


व शासन निर्णय क्रमांक जस्वप्र-१२१४/प्र.क्र.२५६/पापु-११, दि.०३.०३.२०१६ अन्वये Water Quality 


Labs Strengthening करिता प्रदान केलेल्या वित्तीय प्राधिकारांनुसार देण्यात येत आहे. 


०५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९०९११११२५२७७३२८ असा आहे. हा SST 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


JAYANT Digitally signed by 


JAYANT VASANT 
VASANT WANI 
Date: 2019.09.11 
WANI 14:21:48 +05'30' 
(जयंत वाणी) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२. मा. मुख्य सचिव यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः जस्वप्र-०४१७/प्र.क्र.१२१/पापु-११, दि. ११ सप्टेंबर, 2098 


मा. मंत्री (पाणी पुरवठा व स्वच्छता) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा. राज्य मंत्री (पाणी पुरवठा व स्वच्छता) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
मा. मंत्री (सर्वी यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा. विरोधीपक्ष नेता, विधान भवन, मुंबई 

मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य यांचे उप सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्राळय, मुंबई 

अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


. प्रधान सचिव, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

. सदस्य सचिव, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, मुंबई. 

. संचालक, भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा, पुणे. 

. उप सचिव (सवी/ मुख्य अभियंता तथा विशेष कार्य अधिकारी, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, 


मुंबई. 


. संचालक, पाणी व स्वच्छता सहाय्य संस्था, सिडको भवन, बेलापूर, नवी मुंबई. 

. जिल्हाधिकारी, पुणे 

. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, पुणे 

. संचालक (वित्त), महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, सिडको भवन, बेलापूर, नवी मुंबई. 
. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई. 

. महालेखापाल, महाराष्ट्र-२ (लेखा परीक्षा/ळेखा व अनुज्ञेयता), नागपूर. 

. मुख्य अभियंता, प्रादेशिक विभाग, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण (पुणे). 

. अधिक्षक अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, मंडळ पनवेल 

. उपसंचालक, भुजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, पुणे. 

. कार्यकारी अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, पुणे. 


वरिष्ठ भूवैज्ञानिक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, पुणे. 


. पा. पु. व स्व. विभागातील सर्व पर्यवेक्षीय अधिकारी व कार्यासने, मंत्रालय, मुंबई. 
. निवड नस्ती (कार्यासन पापु-११), पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, बेलापूर, नवी मुंबई. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


